ZINTA आदेठा : 


महाराष्ट्र शासन 


प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय 
तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या 


बदली बाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-४३२०/प्र.क्र. ४५/२०/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२० 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
सेवेतील खाली नमुद प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था यांची स्तंभ-४ नुसार 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
ee oa 2 3 a | षु 
प्राचार्य 
q डॉ. संजय अर्जुनसिंग शासकीय तंत्रनिकेतन, झासकौोय निवासी महिला विनंती बदली 
परदेशी नंदूरबार तंत्रनिकेतन, तांसगांव 
२ डॉ.अशोक उपाध्याय शासकीय शासकीय प्रशासकीय बदली 
तंत्रनिकेतन,साकोली तंत्रनिकेतन,हिंगोळी 
३  । डॉ. चंद्रशेखर थोरात शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
जालना साकोली 
४ डॉ.एम.आर.चितलांगे शासकीय तंत्रनिकेतन, सचिव, महाराष्ट्र राज्य विनंती बदली 
सोलापूर तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई या 
पदावर (विद्यमान पदावरील 
वेतन संरक्षित करून) 
५ | डा. मनोजकुमार शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
भाऊरावजी डायगव्हाणे ब्रम्हपूरी नागपूर 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
६ | श्री. वासुदेव भगवान जावरे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
उस्मानाबाद 
विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
9 श्री. arta राजाराम । झासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
पंके सोलापूर उस्मानाबाद 
८ | श्री. रणजित कृष्णराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
सावंत हिंगोली कोल्हापूर 
९  । श्री. सुनिलदत्त शामराव । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
प्रभुणे जिंतूर पुणे 
१० | श्री. ज्ञानेश्वर दिनकर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अहिरराव औरंगाबाद अहमदनगर 
११ | श्री. तुकाराम बाबुराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
लवटे कराड पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-४३२०/प्र.क्र. ४५/२०/तांशि-७ 


अ.क्र शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
antl २ ३ ॥....” ग" १ ५ 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
१२ श्री. एस. एम. एस. शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण प्रशासकीय बदली 
शाशिधरा पुणे मंडळ, मुंबई (तदर्थ व्यवस्थेने 
वेतन संरक्षित करुन) 
उपसचिव (तां.) या पदावर 
१३ | श्री. व्यंकटेश भागवतराव । पु. ला. शासकीय शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कोंडावार तंत्रनिकेतन, लातूर पुणे 
१४ | ST. राजेश दिगंबरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण विनंती बदली 
पाध्ये जळगाव 
१५ | श्री. दिनेशकुमार गुप्ता शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
वाशिम मुंबई 
१६ | श्री. मो. नदिम मो. नईम । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कुरेशी यवतमाळ (जुने) वाशिम 
१७ | श्रीमती जयश्री संजय शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
पाटील औरंगाबाद कराड 
१८ | श्री. रोहित रामभाऊ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, छि विनंती बदली 
रामटेके कराड औरंगाबाद 
विभाग प्रमुख, औषधनिर्माणझास्त्र 
१९ | श्री. रेमेथ जॅकी डायस शासकीय औषधनिर्माण शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र विनंती बदली 
महाविद्यालय, जळगांव महाविद्यालय कराड 
(पदविका विभाग) 
विभाग प्रमुख, धातुशास्त्र 
२० _ श्री. किशोर लाला मेश्राम । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कोल्हापूर नागपूर 
विभाग प्रमुख, स्वयंचल 
२१ «| Si. sax यादगिरी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
TOTS नाशिक अवसरी 
०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली असलेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांना 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

१) सादर आदेडा तात्काळ अंमळात येतील. 
बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राचार्य व विभाग प्रमुखांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
संस्थेतून तात्काळ त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच 
संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी प्राचार्य व विभाग प्रमुख हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या प्राचार्य 
व विभाग प्रमुखास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
बदली झालेले प्राचार्य व विभाग प्रमुख त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या प्राचार्य किंवा विभाग प्रमुखास रुजू करुन न 


05. 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२०/प्र.क्र. ४५/२०/तांशि-७ 


घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास 
संबंधित संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
४) बदली झालेल्या प्राचार्य किंवा विभाग प्रमुखांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या 
पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 
५) बदली झालेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या 
संबंधित संस्था प्रमुखांची राहील. प्राचार्य यांनी संबंधितांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ०८ दिवसात संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर 
करावा. 
०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२८१७०३२९८४०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
=Government OF Mal 


Sudhir Jaya Shetty > 


ialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd78 16002b4afoff 
bfl111d7, cn=Si 
Dat जया शोट्टी 7:59 405'30 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


‘ode: hi 
125fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8 


प्रति, 
संबंधित प्राचार्य व विभाग प्रमुख, (प्राचार्य, संबंधित संस्था यांचेमार्फत ) 
प्रत: 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) उप सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
(तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
८) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
०) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
११) निवड नस्ती (तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


